सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
न्यायमूर्तीनगर, जिल्हा औरंगाबाद येथे उच्च 
न्यायालयाच्या आवारात मा. न्यायाधीशांसाठी ६ 
बंगल्यांच्या बांधकामाबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-११२०/प्र.क्र.४६/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १ डिसेंबर, २०२०. 


पहा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीसीबी-१२१४/६९०/ 
प्र.क्र.१४१/का-१३, दिनांक २३ नोव्हेंबर, २०१७. 
२) प्रबंधक, (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई यांचे 
क्र.बी (डब्ल्य१६२६/१६२६/१९८१/(३४)/६१८, दिनांक १५ जुले, २०२० चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये न्यायमूर्तीनगर, जिल्हा औरंगाबाद येथे उच्च 
न्यायालयाच्या आवारात मा. न्यायाधीश यांचेकरिता ६ बंगल्यांच्या बांधकामासाठी 
रु.१३,८७,४६,०००/- इतक्या किमतीस प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंतु 
बांधकामाच्या खर्चात वाढ झाल्याने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधीन पत्रान्वये 
सदर बांधकामास सुधारित प्रशासकिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदरहू 
प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय -: 


न्यायमूर्तीनगर, जिल्हा औरंगाबाद येथे उच्च न्यायालयाच्या आवारात मा. न्यायाधीश 
यांचेकरिता ६ बंगल्यांच्या बांधकामासाठी रु.२१,४९,२७,१५७/- (रुपये एकवीस कोटी एकोणपन्नास 
लक्ष सत्तावीस हजार एकशे सत्तावन्न फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. बाब सुधारित प्रशासकिय मान्यता रूपयात 

ae = || इमारत बांधकामाचा खर्च ९,५१,८४,६६१/- 
२. अंतर्गत विद्युतिकरण ३७,१४,४६५/- 
३. | बाह्य विद्यितिकरण २३,४७, ६७०/- 
४. पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण २१,७५,१७०/- 


ष्‌. संरक्षक भिंत 


१,५०,७५,७७९/- 


६. अंतर्गत रस्ते 


१५,३०,१९०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.४६/का-१३, 


सौर उर्जा ७,७२,७१०/- 

रेन वॉटर हार्वेस्टींग १४,९९,४२४/- 
९. अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणा २,७३,९१६/- 
।१०__ | भूसंवर्धन २७,४०,४३७/- 
ate फर्निचर २,४३,०६,२२५/- 
१२. | भाववाढ ५०,००,०००/- 
१३. | वातानुकूल यंत्रणा ६६,९१,६१४/- 
१४. | बागकाम ६९,२९,३१९/- 
१५. ।गार्डरुम ३७,०४,९०८/- 
१६. | ईआयआरएल कॉस्ट २,०४,८८,४७४/- 
१७. | वस्तू व सेवा कर २,२४,९२,१९४/- 

एकूण २१,४९,२७,१५७/- 


२. हौ प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत AH 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, झासन निर्णय क्र .इएनव्ही-२०१३ /प्र.क्र.१७७ / 
तां.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरु करण्यापूर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती- 
२, दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
फ) फर्निचरच्या बाबी तसेच मांडणीबाबत उपभोक्ता विभागाच्या वतीने प्रमुख 
जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांची मान्यता घेतल्यानंतरच निविदा कार्यवाही 
करावी. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च उपरोक्‍त कामासाठी “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ - गृहनिर्माणावरिल 
भांडवली खर्च-०१, शासकिय निवासी इमारती - ७००, इतर गृहनिर्माण -(०१) न्यायदान- केंद्र 
पुरस्कृत योजना (राज्यहिस्सा) (०१) (०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०२९१) व केंद्र हिस्सा (०३) 
(०४) मोठी बांधकामे - ५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०५२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.४६/का-१३, 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.५५/२०२०/ईमा-२, दिनांक ९ 
सप्टेंबर, २०२०, नियोजन विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/१४४३, दिनांक २१ सप्टेंबर, २०२० 
तसेच, व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२० रोजी झालेल्या बैठकित समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार व वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/१३/विनियम, APT 
२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग 
पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद 
क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


दघ. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२०१२०२१५५२३५२६१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla 


७ 
U d B | k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
ay a [| | S 7) Nn a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291ae76 
706a168af42cab3, 


serialNumber=7b8594c3caa0542cc27f913c48e 1f9c0084209e339cce 
h U a 7fd9de455fe24a26bbb, cn=Uday Balkrishna Shukla 


Date: 2020.12.02 15:56:42 +05'30' 


(उदयबा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१) मा. सभापती ,विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता ,विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव ,मुख्यमंत्री सचिवालय ,मंत्रालय ,मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


ee 


o~ 


4 

प्रबंधक बी (डब्ल्यु शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल झाखा, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, औरंगाबाद. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन ,मुंबई व नागपूर, 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद. 

१०)कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), न्यायमूर्तीनगर, औरंगाबाद. (मूळ 
अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 


SG ८-४ 


(2 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२०/प्र.क्र.४६/का-१३, 


१३) वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१४) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१५) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 

१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८)निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


